राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) 
जमीन आरोग्य पत्रिका व सुपीकता योजना 
(5-0) सन २०२३-२४ मध्ये अनुसुचित जाती व 
अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी 
राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३२३/प्र.क्र.१७२/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :-१) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या 
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) बाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 9-94 /2023-RKVY/4, दिनांक ०२.०८.२०२३. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक १-१५ /2023-RKVY/2, दिनांक ०२.०८.२०२३. 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.नि.६(प्र) /न.क्र.१९ /मृसमृचा /२३-२४/२८६७४ /२०२३, 
दि ०१.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) वितरण 

कार्यक्रम केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून सुरू केलेला आहे. सन २०१५-१६ पासून ही योजना 
केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने जमीन आरोग्य 
पत्रिका व जमीन आरोग्य व्यवस्थापन या योजनांचा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत जमीन 
आरोग्य व सुपिकता या उपअभियानात समावेश केलेला आहे. यामध्ये मृद नमुन्यांचे विश्‍लेषण 
करून शेतक-यांना जमीन आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात येते. जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या 
माध्यमातून त्यांच्या जमिनीचा रासायानिक गृणधर्म स्थिती, प्रमुख अन्नद्रव्यांची पातळी व सुक्ष्म 
मुलद्रव्याची कमतरता व स्थितीची माहिती शहोतक-यांना देण्यात येते. 

राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLC) दि.३०.०५.२०२३ रोजीच्या इतिवृत्तानुसार 
सन २०२३-२४ करीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत वार्षिक कृति आराखडा (AAP) आधारित 
जमीन आरोग्य व सुपिकता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिश्‍्यापोटी ६० टक्के प्रमाणे 
रक्‍कम रू. ११६२.०० लाख व राज्य हिऱ्याची Yo टक्के प्रमाणे रक्‍कम रू. ७७४.६७ लाख असा 
एकूण रू. १९३६.६७ लाख इतक्या रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्याला मंजूरी दिली आहे. तसेच 
या अंतर्गत केंद्र शासनाने केंद्र हिस्सा ((०%) २५ टक्के निधी वाचा क्र. २ व वरील पत्रान्वये वितरीत 
केलेला आहे. त्यास अनुसरून कृषि आयुक्तालयाने सन २०२३-२४ मध्ये अनुसुचित जाती व 
अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी सदर योजना राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
वाचा क्र. ४ वरील पत्रान्वये केलेली होती. यानुषंगाने जमीन आरोग्य व सुपिकता कार्यक्रम सन 
२०२३-२४ मध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्याकरिता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१७२/१ओ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत जमीन आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम सन २०२३-२४ 


मध्ये राज्यात अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी खाळील निधीच्या कार्यक्रमास 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अनुसुचित जाती प्रवर्ग 


(रु.लाखात) 
अ.क्र केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
घटक (६०%) (४०%) एकूण 
Prone २४०२ ए२५५ २४०२ ए२६४ 
१ सुपीकता (जमिन = | पद नमुने तपासणी व ३४.०० २२.६६ ५६.६६ 
आरोग्य पत्रिका) जमिन आरोग्य पत्रिका 
वितरण 
अनुसुचित जमाती प्रवर्ग (रु.लाखात) 
अ.क्र केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
घटक (६०%) (४०%) एकूण 
ता, २४०२ ए०८६ २४०२ ए०९५ 
१ सुपीकता (जमिन | गद नमुने तपासणी व २७.०० १८.०० ४५.०० 
आरोग्य पत्रिका) जमिन आरोग्य पत्रिका 
वितरण 


२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत जमीन आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम सन २०२३-२४ मध्ये 
राज्यात राबविण्यासाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


अनुसुचित जाती प्रवर्ग 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक- एन ३ 

२४०२ मृद व जलसंधारण, 

(ore) 

७८९ अनुसूचित जातींसाठी faary घटक योजना 
(०१) अनुसूचित जातीं घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना 

(०१(०१) कृषि उन्नती योजना- मृद आरोग्य 
पत्रिका (केंद्र पुरस्कृत योजना) केंद्र हिस्सा - 
६०% 

२४०२ YRYY 

३३ अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक -एन-३ 

२४०२ मृद व जलसंधारण, 

(ore) 

७८९ अनुसूचित जातींसाठी feats घटक योजना 
(०१) अनुसूचित जातीं घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना 

(०१(०२) कृषि उन्नती योजना- मृद आरोग्य 
पत्रिका (केंद्र पुरस्कृत योजना) राज्य हिस्सा - 
४०% 

२४०२ ए२६४ 

३३ अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१७२/१ओ 


अनुसुचित जमाती प्रवर्ग 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -टी-५ मागणी क्रमांक -टी-५ 
२४०२ मृद व जलसंधारण, २४०२ मृद व जलसंधारण, 
00 00 
७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(09)(02) कृषि उन्नती योजनेंतर्गत- मृद आरोग्य व | (०१)(०२) कृषि उन्नती योजनेंतर्गत- मृद आरोग्य 
सुपीकता अभियान (bs पुरस्कृत योजना) केंद्र | व सुपीकता अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) केंद्र 


हिस्सा - ६०% हिस्सा - ६०% 
२४०२ ए०८६ योजनांतर्गत २४०२ ए०८६ योजनांतर्गत 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर योजना राबविताना खाळील अटी व arid पाळन करण्यात यावे- 


१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या 
निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 

२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाळा लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात 
यावेत. 

३) योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य 


शासनास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


¥) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा 
विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


4) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 
६) सदर योजनेकरीता प्राप्त झालेला निधी हा ज्या प्रवर्गासाठी मंजूर केलेला आहे 


त्याच प्रवर्गासाठी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 
नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/?.//.[) / मॅन्युअलचे अधिन 
राहून/0./.७.तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय /नियम / परिपत्रक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१७२/१ओ 


/तरतुदी नुसार, बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


५. वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी पीएफएमएस (PFMS) मधील SNA 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


६. सदर योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१२२५५९१००१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


IN: =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
U M ES H N ARAYA N = AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08C7339C487fe2836238383b19 1 bbd037b93b4bdf6 


8e95d1969e585fffe, postalCod 


INumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B1269BD88D631F3F3C2 
BEF6E1CA70CC9A4E3095401 IF, ‘UMESH NARAYAN 


CHANDIWADE 
Date: 2023.11.02 12:25:26 +05'30' 


(उमेडा चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई 
३. मा.प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 
७. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
९. सर्व प्रकल्प संचालक, आत्मा. 
१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. सहाय्यक संचालक, SA -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्राळय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


